दिनांक 9 एप्रिल, २०१७ पासून राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या 
केंद्र शासन पुरस्कृत सर्व योजनांना मुदतवाढ 
देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.४७७/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.साआवि-३००११/प्र.क्र.५५२/२०१५/ 
आ-७, दिनांक २८/१२/२०१६. 

2) आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१०(३६) 
2099-NHM-I, दिनांक ०२/०३/२०१७ 

३) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.राआसोम/राकाव्य/राआअ/योजनामुदतवाढ/२०१८-१९/२०१७, 
दिनांक ९/१२/२०१७ 

प्रस्तावना :- 


जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व गरजू 


प्रकारच्या आरोग्य सेवा ग्रामीण भागात उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण 


देशात एप्रिळ २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले असून सदर अभियानाची 


अंमलबजावणी राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक १२ जानेवारी, २००६ च्या बैठकीत दिलेल्या मंजूरीनुसार 


राज्यात सुरू करण्यात आली. दरम्यान सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने आरोग्य विषयक सर्व 


केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे नाव दिले. 


शासन निर्णय HATH: राआअ-२०१७/प्र.क्र.४७७/आ-७ 


सदर योजनेमध्ये प्रजनन व बाल आरोग्य, नियमित लसीकरण आणि राष्ट्रीय संसर्गजन्य व 


असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांचा समावेश आहे. सदर योजनेचा केंद व राज्य fessard प्रमाण 


६०:४० असा आहे. प्रस्तुत केंद्र पुरस्कृत योजनांना केंद्र शासनाने सन २०१७ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली 


आहे. त्यास अनुसरून राज्य शासनाने संदर्भ क्र.१ चा शासन निर्णय निर्गमित करुन राष्ट्रीय आरोग्य 


अभियानांतर्गत कार्यान्वीत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांना दिनांक ३१ मार्च, २०१७ पर्यंत 


मुदतवाढ दिलेली आहे. 


केंद्र शासनाने दिनांक २ मार्च, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 


ज्या केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१६-१७ या वर्षात राबविण्यात आलेल्या आहेत, त्या सर्व केंद्र 


पुरस्कृत योजना सन २०१७-१८ मध्ये सुरू ठेवण्याबाबत Hades आहे. त्यास अनुसरून दिनांक 


१ एप्रिल, २०१७ पासून जोपर्यंत केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम राबविण्यात 


येणार आहे, तो पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 


अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत सर्व योजनांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वीत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांना दिनांक ३१ 


मार्च, २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.२ च्या पत्राच्या 


अनुषंगाने दिनांक १ एप्रिळ, २०१७ पासून जोपर्यंत केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आयुष अभियान 


कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे, तो पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासनामार्फत 


राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत सर्व योजनांना मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०३३१२११४२६३३१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: राआअ-२०१७/प्र.क्र.४७७/आ-७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol 
A | Nilakanth Sakharkar 
an O DN: CN = Amol Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 


N | | a ka Nn t h ies ase ae la 


Agriculture Animal Husbandry 
Sakharkar caezotsor0e roo." 
+05'30' 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 
प्रत, 


न्न 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन , मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री, वित्त व नियोजन, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मंत्री, कृषी व फलोत्पादन, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य, मंत्रालय, मुंबई 
मा. संसद सदस्य (सर्व) 
१०. मा. विधान सभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य (सर्व) 
११. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. आयुक्‍त (कुटुंब कल्याण) तथा संचालक, राष्ट्रीय आयुष अभियान, मुंबई 
१६. अन्न सुरक्षा आयुक्‍त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई. 
१७. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. प्रधान सचिव, कृषी व फलोत्पादन, कृषी व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. संचालक, आयुष विभाग, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय , नवी दिल्ली 
२२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
२३. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 
२४. व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
२५. तांत्रिक अधिकारी व परवाना प्राधिकारी ASU आणि होमिओपॅथी औषध परवाना 
प्राधिकरण, FDA, मुंबई 
२६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) , महाराष्ट्र -१ मुंबई, महाराष्ट्र -२ नागपूर. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: राआअ-२०१७/प्र.क्र.४७७/आ-७ 


34. 


महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१ मुंबई, महाराष्ट्र -२ नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हा) 

वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी (आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, योग आणि 
प्राकृतिक चिकित्सा आणि औषधी वनस्पती), मुंबई 

सह सचिव /उपसचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव /उपसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव /उपसचिव (वने), महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव /उपसचिव, (फलोत्पादन), कृषी व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव / उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक (सर्वी 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सर्व ) 

जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व ) 

निवडनस्ती ( आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


